प्रस्तावना :- 


आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मागणी क्र.के-११, लेखाशिर्ष 
४८०१४०८६ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्चाखालील 
तरतूद समायोजनाने लेखाशिर्ष ६८०१५१४८ 
के.एफ.डब्ल्यू. जर्मन बँकेकडील सौर प्रकल्पांच्या कर्ज 
परतफेड करणेकरीता रक्‍कम (रु.१८८.७८९१ कोटी) 
समायोजनाने वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.समायो-२०२४/प्र.क.३३/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक -: ३० मार्च, २०२४. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/उर्जा-४ 
दि.५.१०.२०१०, दि.०९.१०.२०१९ व दि.३१.०३.२०२० 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१ व 
दि. २४.०६.२०२१ 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०११/प्र.क्र.१५७/उर्जा-७ 
दि.२९.११.२०२१, दि.०४.०३.२०२२ व दि.३१.०३.२०२२ 

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक/महानिर्मिती/१२६९१,यांचा प्रस्ताव दि. २४.१२.२०२१ 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शा.शु. क्र.बीयुडी-२०११/प्र.क्र.१५७/उर्जा-७ दि.३१.१२.२०२१ 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय, क्र.निधिवि-२०१९/प्र.क्र.८२(भुसावळ)/ 
उर्जा-३, दि.१४.०९.२०२२ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.२४/उर्जा-३, 
दि.२७.०३.२०२३. 

शासन निर्णय, उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र.१८/उर्जा-३, 
दि.३१.०३.२०२३. 

शासन निर्णय क्र. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.निधिवि-२०२३/प्र.क्र.७५(भुसावळ)/उर्जा-३, 
दि.०१.०९.२०२३. 


मागणी क्र. के-११, मुख्य SPAT ४८०१, वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
निर्मिती कंपनीस भाग भांडवल (कार्यक्रम), ५४ गुंतवणुका (४८०१४०८६ ) या खाली सन २०२३-२४ करिता 
रु.५३८.०० कोटी तरतूद अर्थसंकल्पित असून सुधारित अंदाजामध्ये रु.३३०.४० कोटी रक्‍कम मंजूर आहे. 
यापैकी दि.०१.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.५३,७९,७६,९८२/- समायोजनाने व 
रु.५१,९६,२३,०१८/- रोखीने वितरीत करण्यात आले आहेत. तसेच दि.१४.०२.२०२४ रोजीच्या महालेखापाल 
कार्यालयाच्या पत्राच्या अनुषंगाने रु.३५.८५०९ कोटी इतक्या रकमेचे समायोजन करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः समायो-२०२४/प्र.क.३३/ऊर्जा-३ 


2. महानिर्मिती कंपनीस सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी के.एफ.डब्ल्यु.जर्मन बँकेकडून आजतागायत 
रक्‍कम रु.१६०३.१५६७६८६ कोटीचे कर्ज निर्गमित करण्यात आले आहे. महानिर्मिती कंपनीने सदर 
कर्जाची परतफेड चलनाने/समायोजनाने रु.११४३.६२९९३७ कोटी इतकी केली असून 
रु.४५९.५२६८३१० कोटी इतक्या रकमेची परतफेड होणे शिल्लक आहे. 


३. सबब सदर ४१४८०१४०८६ या लेखाशिर्षाखाली रु.१८८.७८९१ कोटी इतका निधी 
समायोजनाकरिता उपलब्ध असल्याने आता ४८०१४०८६ या लेखाशिर्षाखालील बचतीच्या रकमेतून 
६८०१५१४८ या लेखाशिर्षाखाली रु.१८८.७८९१ कोटी इतक्या निधीचे समायोजन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महानिर्मिती कंपनीस सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी के.एफ.डब्ल्यु. जर्मन बँकेकडून घेण्यात 
आलेल्या कर्जाची परतफेड करणेकरिता म्हणून रु. १८८,७८,९१,०००/- (रुपये एकऱी अठ्ठ्याऐंशी कोटी 
अठ्ठ्याहत्तर लक्ष एक्क्याण्णव हजार मात्र) इतकी रक्‍कम पुस्तकी समायोजनेद्वारे वितरीत करण्यास 
शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. वरील बाबीचा खर्च “मागणी क्र.के-११ मुख्यलेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली 
खर्च ०२ औष्णिक विद्युत निर्मिती, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०८) 
महाराष्ट्र विद्युत निर्मिती कंपनीस भाग भांडवली (कार्यक्रम) (४८०१४०८६) ५४ गुंतणुका” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या रु.३३०.४० 
कोटी तरतूदीतून समायोजित करण्यात यावा. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल 
मुंबई/नागपूर यांचे अखत्यारित व अधिकारात करण्यात यावे. 


2: वरील मंजूर झालेल्या भागभांडवलाची संपुर्ण रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य निर्मिती कंपनी मर्यादीत 
यांना रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे शासनाच्या ऊर्जा विभागास के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी यांचेकडून 
महानिर्मिती कंपनीकडील सौर प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेडीच्या 
VEDAS खाली नमूद केलेल्या जमा लेखाशिर्षाखाली समायोजनेद्वारे जमा करण्यात यावी. 


अ.क्र. खर्चाचा तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 
| “मागणी क्र.के-११ मुख्यलेखाशिर्ष ४८०१ | १८८,७८,९१,००० | ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी 
वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च ०२ कर्जे, १९० सार्वजनिक क्षेत्रे व 
औष्णिक विद्युत निर्मिती, १९० सार्वजनिक इतर उपक्रम यांना कर्जे (००) 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०२) महा. जनको कंपनीस 
(००) (०८) महाराष्ट्र विद्युत निर्मिती कंपनीस सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी कर्जे 
भाग भांडवली (कार्यक्रम) (४८०१४०८६) ५४ लेखाशिर्ष ६८०१५१४८ खाली 
गुंतवणुका” समायोजित करावयाची 
रक्‍कम 
एकूण | १८८,७८,९१,००० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समायो-२०२४/प्र.क.३३/ऊर्जा-३ 


४. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई/नागपूर यांचे अखत्यारित व अधिकारात 
करण्यात येत असल्याने या रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 
ष्‌. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र- 9/2 यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 


अधिकारात रु.१८८,७८,९१,०००/- (रुपये VHal अठ्ठ्याऐंशी कोटी अठ्ड्याहत्तर लक्ष एक्क्याण्णव हजार ATA) 
चे पुस्तकी समायोजन करून शासनास तसे कळवावे. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौ. संदर्भ क्र.१२८/२०२४/व्यय-१६, दिनांक २८.०३.२०२४ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत असून तो शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयाचा सांकेतांक 
क्र.२०२४०३३०१७३९४०५८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 


NARAYAN 
SHRIKRISHNA KARAD 
(ना. श्री. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. उपमुख्यमंत्री (ऊर्जा) ,यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२. 
) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) प्रधान सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई. 
१३) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ . 
१४ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
१५) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 
१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१७) अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/रालेवि-१), मुंबई. 
१८) अधिदान व लेखा अधिकारी,अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१९) उप सचिव,(अर्थसंकल्प/व्यय-१६/त्रद्षण व हमी), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२०) कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२१) निवड नस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


